महाराष्ट्र शासन 
गोपनीय / तात्काळ 


ia, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


क्रमांक आयपीएस : १७०६/प्र.क्र.४९/पोल-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २९ जुलै, २००६. 


विषय :- पोलीस उपायुक्‍त / पोलीस अधीक्षक / अपर पोलीस अधीक्षक 
दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या. 


संदर्भ :- आपले अर्थ शासकोय पत्र क्र.डीजीपी/पीए/सीबी/२००६/२८१, 
दि. २९/६/२००६. 


उपरोक्‍त विषयाबाबतच्या संदर्भाधीन प्रस्तावास अनुसरुन प्रशासकीय निकड तसेच कायदा ब 


सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने खालील नमूद अधिका-यांच्या बदल्यांना शासनाने मान्यता दिली आहे :- 


@ 


आदेश दि.७ जून, २००६ 
अन्वये. आदेशित करण्यात आलेली 
पदस्थापना 


स उपआयुक्त, राज्य TATA 
बिभाग, मुंबई 


प उपआयुक्त, राज्य गुप्तवाता 
विभाग, मुंबई 


आयोग, मुंबई 


श्री. अव्दुर रहमान, पोलीस अधीक्षक, भंडारा. 
भापोसे 
श्री.एफ.के. पाटील, पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद. 
भापोसे 


पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ 


पोलीस अधीक्षक, नांदेड 


श्री. एस.आर. चव्हाण, लीस उपआयुक्त, पुणे पोलीस अधीक्षक, महामाग सुरक्षा 
रापोसे (दि.३० जून, २००६ च्या आदेशान्वये । पथक, पुणे 
प्राचार्य, पो.प्र.वि., नानबीज, दौंड ) 
६ | श्री पौ.आर. बुधवंत, पोलीस उपआयुक्त, अमरावती पोलीस उपायुक्‍त, सोलापूर 
रापोसे र 
श्री. एस. के. कमलाकर, mah, अहमदनगर | अपर पोलीस अधीक्षक, रेल्वे, पुणे 


रापोसे (बिनंतीबरुन) 


CA\backup गीत data\POL-\LatterCR 49 2772006 1 


प अधीक्षक, ठाणे (ग्रामीण) | पोलीस उपायुक्त, ठाणे 
( विनंतीवरुन ) 


अपर पोलीस अधीक्षक, अकोला 
(विनंतीवरुन) 


पोलीस अधीक्षक, रेल्वे, पुणे 
(विनंतीवरुन) 


क. उस्मानाबाद 


५ | श्री. एच. व्ही. देशभ्रतार, । पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ पोलीस उपायुक्‍त, पुणे 
भाषोसे 


२. शासन पत्र, समक्रमांक, दि.९४ जून, २००६ अन्वये सूचित केल्यानुसार संवर्ग ( Cadre ) पदावर 


भाषोसे दर्जाच्या अधिका-यांच्या नियुक्त्या करण्यायाबाबत संबंधित पोलीस आयुक्तांना सूचना देण्यात याव्यात. 
तसेच प्रस्तूत प्रकरणी तात्काळ कार्यवाही करुन अनुपालन अहवाल संबंधितांनी कार्यभार स्वीकारल्याचा 
दिनांकासह कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रे शासनास फॅक्सने सत्वर पाठविण्यात यावीत. 


7h} - 
( सुरेश महाजन ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


यी 


ती कव तापन dats OOE Cotten अठ गया, ‘ 2 


क्रमांक : आयपीएस-१७०६/प्र.क्र.४९/पोल-१ 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २९ जुलै, २००६. 


प्रत माहितीसाठी सादर :- 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
२) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे उप सचिव, 
३) मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
४) . मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, 
५) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 
६) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, 
७) लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८) कार्यासन अधिकारी, पोल-१ (अ), गृह विभाग, 
(४0 निवडनस्ती (पोल-१). 


(र. oy 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


